सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व 
गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित 
करणे या केंद्रसहाय्यित प्रायोगिक प्रकल्पावरील 
खर्च भागविण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनौसं-२०२३/प्र.क्र.०२/२०२३/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- १७ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : 

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-१)/नापु-२९ दि.२८ जानेवारी, २०२१. 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-३)/नापु-२९ दि.२९ नोव्हेंबर, २०२१. 
शासन निर्णय क्रमांकः अनौसं-२०२३/प्र.क्र.०२/२०२३/नापु-२९, दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२३. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली यांचे क्र.पुरवठा/कार्या ११/सीएमआर/कावि १२६/२०२३, 
दि.२३.०२.२०२३ चे पत्र. 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१, २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या कालावधीत 
संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात “सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत पोषणतत्व गुणसंवधीत तांदूळ (Fortified 
Rice) वितरीत करणे” या केंद्र सहाय्यीत प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पावरील खर्च 
भागविण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून आणि सहाय्यक 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून यांना घोषित केले आहे. त्याऐवजी 
सदर प्रकल्पावरील केंद्र (२४०८ ०८२३) व राज्य (२४०८ ०८३२) हिइशातील लेखाशिर्षातंर्गत 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्च भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना नियंत्रक अधिकारी आणि 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे, असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१६२२१३३७०६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH : = 
SHRIDHAR SUPE #222232! = 
(सतीश सुपे) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनौसं-२०२३/प्र.क्र.०२/२०२३/नापु-२९ 


२५. 


मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपुर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

ळेखा व कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, जि.गडचिरोली. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑ.मार्केटिंग फेडरेशन लि., मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, नागपुर. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

नियंत्रक (शिधावाटप), व संचालक नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नागपुर विभाग, नागपुर. 

जिल्हा पुरवठा अधिकार, गडचिरोली 

नियोजन विभाग (कार्या.१४७५), मंत्राळय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


